डायल-१०० प्रकल्पाकरिता पोलीस 
वाहनासाठी ५०० rugged Mobile Data 
Terminal व 200 rugged Mobile 
devices खरेदीसाठी येणा-या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३११८/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ५ फेब्रुवारी, २०१९ 


= 
— 
I 


-O 
— 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विशा-३अ, दि.१८ जून, 
२०१५, दि. २ जून, २०१६, दि.२२ मार्च, २०१७ व दि. ५ ऑगस्ट, २०१७. 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२ भाग 
॥/ उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर,२०१६. 

दिनांक २४ एप्रिळ, २०१८ रोजी झालेल्या उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदान समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 

सह पोलीस आयुक्त, कार्यालय मुंबई यांचा दि.२९.०६.२०१८ रोजीचा प्रस्ताव. 


वध 


AN 
~~ 


6 


~~ 


प्रस्तावना :- 

पोलीस यंत्रणेची प्रतिसाद क्षमता हा डायल १०० यंत्रणेचा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. 
सध्या प्रत्येक घटक कार्यालयामध्ये स्वतंत्र पोळीस नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे मुंबई शहरातील 
नागरिकांना त्वरीत मदत मिळणेसाठी मुंबई पोळीस नियंत्रण कक्ष येथे GIS GPS बेस्ड Dial १०० 
यंत्रणा कार्यरत आहे सदर यंत्रणेमार्फत नागरिकांना अहोरात्र २४ तास सेवा पुरविण्यात येते. 
उच्चशक्‍्ती प्रदान समितीच्या दि.२४ एप्रिल २०१८ च्या बैठकीत डायल-१०० प्रकल्पाच्या प्रभावी 
कार्यन्वयासाठी पोलीस वाहनाकरिता ५०० rugged Mobile Data Terminal व 200 rugged 
mobile devices खरेदीसाठी अंदाजे रु.७ कोटी एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. 
याअनुषंगाने सह पोलीस आयुक्‍्त,मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार Yoo rugged 
Mobile Data Terminal व 200 rugged mobile devices खरेदीसाठी 0७॥०७५(भांडवली खची 
रु.६,५०,००,०००/-(अक्षरी सहा कोटी पन्नास लाख) तसेच 078कार्यान्वयन wd) 
रु.२८,०५,६००/-(अक्षरी अठ्ठवीस लाख पाच हजार FSP) असा एकुण रु. ६,७८,०५,६००/- 
(अक्षरी सहा कोटी अट्ट्याहत्तर लाख पाच हजार Veal) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३११८/प्र.क्र.१२२/पोल-> 


शासन नणय निर्णय :- 


मुंबई शहराच्या डायल-१०० प्रकल्पाच्या प्रभावी कार्यन्वयाकरिता पोलीस वाहनासाठी 
५०० rugged Mobile Data Terminal व 200 rugged Mobile devices खरेदीसाठी आवश्‍यक 
असणा-या 0७॥०७५(भांडवली खर्च) रु.६,५०,००,०००/-(अक्षरी सहा कोटी पन्नास लाख) तसेच 
078९(कार्यान्वयन खर्च) रु.२८,०५,६००/-(अक्षरी अठ्ठवीस लाख पाच हजार सहाऱो) असा एकुण 
रु. ६,७८,०५,६००/-(अक्षरी सहा कोटी अट्ट्याहत्तर लाख पाच हजार सहाशो)इतक्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त खरेदीसाठी निविदा प्रक्रीया पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात यावी. 
निविदा प्रक्रिया राबविताना उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाने वेळोवेळी निर्गर्मित केलेले शासन 
निर्णय व मार्गदर्शक तत्वे यांचे पालन करण्यात यावे. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) 
११५, पोलीस card आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१ तंत्रज्ञान 
विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री," या ळेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो त्या त्या वर्षी उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


¥, सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदान समितीच्या दि.२४.०४.२०१८ रोजी 
झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८/ 
२०१९/व्यय ७ दि.१६.०१.२०१९ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.शीकीवा95॥0[॥9.900.॥ Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०५१७२५५०८९२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1 1a Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
| Nn e S h p p aj | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=a49495d0d4b31e36ff1d612a85453ca984b74e 


28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji Saste 
a S e Date: 2019.02.05 17:32:00 +05'30' 


(दिनेश सस्ते) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३११८/प्र.क्र.१२२/पोल->३ 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, गृह (विशेष), मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

QQ. dal, उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

१३.महाळेखाळपाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७.निवडनस्ती, पोल-३ 


मम समस 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


